संवर्ग संख्या निश्चिती दि.०१.०९.२०२१. 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), अधीक्षक अभियंता 
(स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्ग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९०/आस्थापना-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १८ जानेवारी, २०२२ 
वाचा :- 


शासन अधिसूचना, क्र.एसटीवाय-११८१/११०/पीटी-|॥-ई (2), दि.०७.०४.१९८३. 

शा. निर्णय, सा.प्र.वि.क्र.एसआरव्ही-१०९४/प्र.क्र.४/९४/बारा, दि.०७.०३.१९९६. 

शासन निर्णय, सा.बां.विभाग, क्र.इएसटी-१००१/प्र.क्र.५९/प्रशासन-१, दि.२५.११.२००४. 

शासन निर्णय, सा.बां.विभाग, क्र.इएसटी-१००३/प्र.क्र.९०/ प्रशासन-१, 

दि.१०.१२.२००४. 

५. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग, क्र.इएसटी-१००१/प्र.क्र.३७/ प्रशासन-२, 
दि.२४.०१.२००६. 

६. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग, क्र.इएसटी-१००८/प्र.क्र.१६७/ प्रशासन-१, 
दि.२१.१०.२००९. 

७. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र.संवर्ग-२०१४/प्र.क्र.५०/आस्थापना-१, 
दि.०५.१२.,२०१५. 

८. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र.संवर्ग २०१६/प्र.क्र.१७५/आस्थापना-१, 
दि.१४.१०.२०१६. 

९. झासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. संवर्ग २०१६/प्र.क्र.१७५ (भाग-१)/ आस्थापना-१, 
दि.१६.१२.२०१६. 

१०. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४१/आस्था-१, दि.०४.१०.२०१८. 

११. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. संकीर्ण २०१९ / प्र.क्र.४०/ आस्था-१, दि.०४.०१.२०२०. 

१२. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. संकीर्ण २०२० / प्र.क्र.२५/ आस्थापना-१, 

दि.०३.१२.२०२०. 


Cc 40 A -O 


प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंता (स्थापत्य), अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दि. ०१.०९.२०१९ रोजीची संवर्ग संख्या 
(आकृतीबंधानुसार कायम मंजूर पदे व प्रतिनियुक्‍्तीवरील हंगामी पदे विचारात घेऊन) निश्चित 
करुन संदर्भ क्र.११ येथील दिनांक ०४.०१.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात 
आली आहे. तद्नंतर कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक 09.08.2020 रोजीची 
संवर्ग संख्या (आकृतीबंधानुसार कायम मंजूर पदे व प्रतिनियुक्‍्तीवरील हंगामी पदे विचारात घेऊन) 
निश्चित करुन संदर्भ क्र.१२ येथील दिनांक ०३.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर 
करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९०/आस्थापना-१ 


२. शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र.एसआरव्ही-१०९४/प्र.क्र.४/९४/बारा,दि.७.३.१९९६ मधील 
परिच्छेद २ (ब) मध्ये " संवर्ग म्हणजे एक स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर केलेली एखादया सेवेतील 
किंवा सेवेच्या भागातील कायम त्याचप्रमाणे वेळोवेळी मंजूर केलेली हंगामी पदे यांचा समूह म्हणून 
समजण्यात येईल " असे स्पष्ट केळे आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या 
दि.७.४.१९८३ च्या सेवा प्रवेश नियमातील नियम-४ (9) मध्ये कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदाची 
संवर्ग संख्या दर वर्षी जाहीर करण्याची तरतूद विशद केलेली आहे. तद्नुसार प्रशासकीय सुसूत्रता 
ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून उपरोक्त नमुद तिन्ही संवर्गाची संवर्ग संख्या (आकृतीबंधानुसार कायम 
मंजुर पदे + प्रतिनियुक्‍तीवरील हंगामी पदे) निश्चित करुन जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे दिसुन 
आले आहे. पदोन्नतीची निवडसूची ही १ सप्टेंबर रोजी करण्यात येत असल्याने संवर्गसंख्या दिनांक 
०१ सप्टेंबर रोजी जाहीर करणे आवश्‍यक आहे. यास्तव, उक्त संवर्गाची दिनांक ०१.०९.२०२१ 
रोजीची संवर्ग संख्या सदर शासन निर्णयान्वये निश्चित करुन जाहीर करण्यात येत आहे; 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य), अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक 
०१.०९.२०२१ रोजीची संवर्ग संख्या पुढील प्रमाणे निश्चित करुन जाहीर करण्यात येत आहे- 


अ) मुख्य अभियंता (स्थापत्य)- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंजूर आकृती बंधानुसार मुख्य अभियंता (स्थापत्य) ची ९ पदे 
मंजूर आहेत.तसेच प्रतिनियुक्तीवरील १८ मुख्य अभियंत्यांची पदे अशी एकूण सदर संवर्गाची 
संवर्ग संख्या २७ जाहीर करण्यात येत आहे. त्यामध्ये मंजुर आकृतीबंधानुसार ९ पदे व 
प्रतिनियुक्‍तीवरील १८ हंगामी पदे असतील. 


ब) अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) - 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंजूर आकृती बंधानुसार अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) ची 
४१ पदे मंजूर आहेत. तसेच प्रतिनियुक्तीवर ४१ अधीक्षक अभियंत्यांची पदे अशी एकूण सदर 
संवर्गाची संवर्ग संख्या ८२ जाहीर करण्यात येत आहे. त्यामध्ये मंजुर आकृती बंधानुसार ४१ पदे व 
प्रतिनियुक्तीवरील ४१ हंगामी पदे असतील. 


क) कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) ची 
१८४ पदे मंजूर आहेत. तसेच विभागाच्या वरील पदांशिवाय ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाची 
जिल्हा परिषदेची एकूण ४४ पदे मंजूर असून, ही पदे या विभागामार्फत भरण्यात येतात. सदर पदे 
विचारात घेता कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात कायम स्वरुपाची एकूण २२८ पदे मंजूर 
आहेत. याशिवाय प्रतिनियुक्तीवर १२१ कार्यकारी अभियंत्यांची पदे आहेत. त्यामुळे सदर संवर्गाची 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२०/आस्थापना-१ 


दि.०१.०९.२०२१ ची संवर्ग संख्या ३४९ जाहीर करण्यात येत आहे. त्यामध्ये मंजूर आकृती बंधानुसार 
२२८ पदे व प्रतिनियुक्‍तीवरील १२१ हंगामी पदे असतील. 


२. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
यांची आकृतीबंधानुसार कायम मंजूर पदे व प्रतिनियुक्‍तीवरील हंगामी पदे दर्शविणारा संवर्गनिहाय 
पदसंख्या निश्चितीचा THA यासोबत जोडण्यात आलेला आहे. 


३. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
ही पदे तांत्रिक स्वरुपाची असल्याने अन्य प्रशासकीय विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्या.मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई, कृषी विद्यापीठे, महानगर 
पालिका परिवहन मंडळ इत्यादी आस्थापनेवरील मंजुर पदे प्रतिनियुक्तीने भरतांना शासनाकडे 
प्रापत झालेल्या मागणीनुसार भरण्यात येतात. ज्या आस्थापनांना या विभागातील वरील 
अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे, त्यांनी दिनांक ०१ सप्टेंबर पुर्वी या विभागाकडे त्यांच्या विभाग 
प्रमुखामार्फत मागणी नोंदविणे आवश्‍यक राहील, कारण दरवर्षी पदोन्नतीसाठी निवडसूची दिनांक 
०१ सप्टेंबर रोजीची तयार करण्यात येत असल्यामुळे अशी मागणी या विभागास दिनांक ०१ 
सप्टेंबर पुर्वी प्राप्त होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर प्राप्त होणा-या मागणीचा पुढील भरती वर्षात विचार 
होऊ शकेल. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०११८१४१३३५७०१८ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH KASHINATH ‘8:28 
सोबत वरीलप्रमाणे. HADPE pues 
(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२. सचिव (बांधकामे / रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
३. सर्व प्रशासकीय विभाग,मंत्रालय,मुंबई . 
४. महालेखापाल-१/२,ळेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई / नागपुर. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
६. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 
८. सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 
९. सर्व कार्यासन अधिकारी,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१०. कार्यासन आस्थापना-१,निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 


आकृतीबंधानुसार कायम मंजूर पदे (एकूण-९ पदे) 

अ.क्र पदनाम 
Le ae. | मुख्य अभियंता, (सा.बां.) प्रादेशिक विभाग, कोकण 
मुख्य अभियंता, (सा. बां.) प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 


राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां.) प्रादेशिक विभाग, नवी मुंबई 
मुख्य अभियंता, (सा. बां.) प्रादेशिक विभाग, पुणे 


मुख्य अभियंता, (सा. बां.) प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
मुख्य अभियंता, (सा. बां.) प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

) प्रादेशिक विभाग, नांदेड 

) 


मुख्य अभियंता, (सा. बां 


८ मुख्य अभियंता, (सा. बां.) प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
प्रतिनियुक्तीवरील हंगामी पदे (एकूण- १८ पदे) 
[=< मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, पुणे 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 


मुख्य अभियंता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई 


[eee I o ।मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 


मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


मुख्य अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे 


मुख्य अभियंता, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

महाव्यवस्थापक (स्थापत्य), मुंबई मेट्रो रेल HRA लि. मुंबई 

मुख्य अभियंता (स्थापत्य), नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई (एकूण 3 पदे) 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 


आकृतीबंधानुसार कायम मंजूर पदे (एकूण-४१ पदे) 


me अ.अ. व पदसिद्ध उप सचिव (रस्ते), सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.अ. व पदसिद्ध उप सचिव (राम), सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.अ. व पदसिद्ध उप सचिव (इमारती), सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ. अ. व पदसिद्ध उपसचिव (खार-१), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अ. अ. व पदसिद्ध उपसचिव (खार-२), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


4 


8 
६ ।अधीक्षक अभियंता, किनारी अभियंता, मुंबई 

9 
esi 
q 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई 


( 
अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेबूर, मुंबई ७१ 

९ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे. 

अधीक्षक अभियंता, रायगड सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोकणभवन, नवी मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी. 

अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल ), नवी मुंबई 


४ अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (इमारती), नवी मुंबई 


oO 
२ 
१ 
१५ ।अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, कोकणभवन, नवी मुंबई 

१६ ।|अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, पुणे 

१ 
१८ ।अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नागपूर 

१९ ।|अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 

अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे 


अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा 


—O 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर 


२३ ।अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 


अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नाशिक 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव. 


ay 


“> 
mn 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर 


AJ 
GS 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 


३५ | अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, अमरावती 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 


Ba 
= 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 


९ ।अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडविरोली. 


An 


9८ oc an AN An 
छठ ios GS mM 


—O 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर. 


प्रतिनियुक्‍तीवरील हंगामी पदे (४१ पदे) 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 


अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक . 


अधीक्षक अभियंता व राज्य गुणवत्ता समन्वयक, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई (मुंबई विभागासाठी 


चिड 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई (मुंबई विभागासाठी 

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई (मुंबई विभागासाठी 

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई (शिबीर कार्यालय, पुणे) 
अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई (शिबीर कार्यालय, औरंगाबाद) 
अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई (शिबीर कार्यालय, अमरावती 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई (शिबीर कार्यालय, नागपूर) 


—O 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 


१७ ।|अधीक्षक अभियंता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विमानतळ विकास कंपनी (मर्या.) मुंबई (नागपूर कार्यालय 


me) 
io 


अधीक्षक अभियंता, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 


अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


२ अधीक्षक अभियंता, मैत्री कक्ष, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 


९) 
ae) 


-O 
vo 58) 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 


अधीक्षक अभियंता, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण 


अधीक्षक अभियंता, सा.बां.(आदिवासी) मंडळ, नागपूर 


tof 
4 
9 


अधीक्षक अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे 


२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२९ अधीक्षक अभियंता, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी 


अधीक्षक अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे 


अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई 


३४ |अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई (शिबीर कार्यालय, औरंगाबाद ) 


अधीक्षक अभियंता, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 


अधीक्षक अभियंता, rex अभियंता, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 


आकृतीबंधानुसार कायम मंजूर पदे (एकूण- २२८ पदे) (सा.बां. विभागातील १८४ पदे + ग्राम विकास विभागाच्या 
अधिपत्याखालील ४४ पदे) 


कार्यकारी अभियंता, पूल (मानक), संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता Yo घटक क्र.१ संकल्पचित्र मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता,पूळ घटक क्र.३, संकल्पचित्र मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, इमारती घटक क्र.-१, संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, इमारती घटक क्र.२, संकल्पचित्र मंडळ, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र इमारती घटक, कोकणभवन नवी मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल विभाग), पुणे 

कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पूल विभाग), नाशिक 


कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग (वसई खाडी पूल), वर्सोवा, कोकण भवन, नवी मुंबई 


कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव (खा.र.१), 

र 
कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर सचिव (खा.र.२), 

सहायक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 

र 
कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक, सा.बां.विभाग, भायखळा, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई सा. बां. विभाग, वरळी, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग, चेंबूर, मुंबई 


विक. क 
र 
: 
९ 
वि 
112 
. 
र 
क 


Oo 
way 


A 
A 


A] xv 
-_>»। 9८ 


“९ 
vo 


An 
° 


A] 2 
Alo 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 


कार्यकारी अभियंता, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभाग, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, मुंबई रस्ते विकास व संकल्पचित्र विभाग क्र.१, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, बहुमजली इमारती बांधकाम विभाग, वेंबूर, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई, सा.बां.विभाग, अंधेरी, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, मार्ग विकास विभाग, क्रमांक ४, अंधेरी, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग, आरे, गोरेगांव, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, इमारती बांधकाम विभाग, मुलुंड, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, ठाणे खाडी Yo विभाग-क्रमांक १, नवी मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, पत्तन अभियांत्रिकी विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, पत्तन अभियांत्रिकी विभाग, कुडाळ,सिंधुदुर्ग 

सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई 
सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, ठाणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, ठाणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे 

कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, ठाणे 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, रत्नागिरी 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण 


कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, रत्नागिरी 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद , रत्नागिरी (१) 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी (२) ( चिपळूण) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कुडाळ-कणकवली 
सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे. 
सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 
१ |कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, पुणे 


७२ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभाग, पुणे 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प विभाग, पुणे. 


ळ् 
७५ कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पुणे (रा.म.मं.बांद्रा अंतर्गत) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, सोलापूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, सोलापूर 

कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, सोलापूर (रा.म.मं.बांद्रा अंतर्गत) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर (सोलापूर) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज (सोलापूर) 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) विभाग क्रमांक १, सोलापूर 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) विभाग क्रमांक २, सोलापूर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग, कोल्हापूर 


८९ mrt अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कोल्हापूर 


कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग, कोल्हापूर 


९१ 'कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम ) विभाग, सांगली. 


९३ 'कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, सांगळी 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज, (सांगली) 


९५ 'कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांगली. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 


mn 
9८ 


-00 | -८४ 
G]—& 


& । m|m 
0 |। “0 


ios 


iy 


GS 
poe) 


७६ 
७७ 
७८ 
७९ 


(२ | (२ (२ | (५२॥ (७ 
9८ A) ठ 


Cc 


(३ | (३ 
९ | ७ 


vo 
° 


vo 
A 


vo 
9८ 


vo 
mn 


peed 
a 
see 
aoa 
a 
a 
a 
4 
ae 
a 
विडा 
१ 
क 
8 
Poe 
ढत 
किक मी 
९६ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सातारा. 
् 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) (उत्तर) विभाग, सातारा 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) (दक्षिण) विभाग, सातारा 
सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
०२ ।सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक. 
३ loro अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मालेगाव, नाशिक 
१०५ कार्यकारी अभियंता, सा. बां. (उत्तर) विभाग, नाशिक 

०७ ।कार्यकारी अभियंता, आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (कळवण), नाशिक 
कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नाशिक (रा.म.मं.बांद्रा अंतर्गत) 


१०९ ।|कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नाशिक 
शि १० |कार्यकारी अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नाशिक 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, नाशिक (१) 


re) 
ळ 


-O pie} 20; pio} 
s/s} s|sl2 
ae) छ 


७) 


०८ 


ळ 


७) 


ios 


११२ 'कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, नाशिक (2) 
११२ 'कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद विभाग क्र.3, नाशिक 


११४ Jorden अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव 

११५ 'कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, जळगांव 
११६ [orton अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२ जळगांव 

११७ '।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर, जळगांव 


१२० |।कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, धुळे 

२१ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे 

२२ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा, नंदुरबार 
२३ कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (रो.ह.यो.) विभाग, धुळे 

२४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे 
१२६ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार 

२८ 'कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर 

१२९ कार्यकारी अभियंता, जागतिक बॅक प्रकल्प विभाग, अहमदनगर 


ae) 
ae) 


ae) ae) 
A 


Ee) 
9८ 


९७ 
a 
९९ 
ot 
Bea 
व 
0320 
र 
दिलो 
9 
ee 
pee 
Raa 
बि. नड 
डि ता 
कळ, अ 
al 
ae 
a 
कि. 
र 
WR 
ce 
१ 
bere 
a 


ae) 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर, अहमदनगर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (रोहयो) विभाग, अहमदनगर 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) (उत्तर) विभाग, अहमदनगर 
कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.) (दक्षिण) विभाग, अहमदनगर 
सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद. 
सहाय्यक मुख्य अभियंता, प्रशिक्षणार्थ राखीव, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (प.) विभाग, औरंगाबाद. 
कार्यकारी अभियंता, जागतिक बक प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद. 


४४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना. 
१४५ Joon अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परतूर (जालना) 


१४६ कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, जालना 
१४७ ।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां) विभाग, जालना 


४८ |।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

४९ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर, नांदेड 

१५० fete अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगलूर (नांदेड) 

१५१ कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नांदेड (रा.म.मं.औरंगाबाद अंतर्गत) 
१५२ कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.)(दक्षिण) विभाग, नांदेड 

१५३ ।|कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सा.बां.)(उत्तर) विभाग, नांदेड 

१५४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, लातूर 

१५५ Joon अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, लातूर 

१५६ |कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, निलंगा (लातूर) 


१५७ |कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, लातूर 
१५८ ।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, लातूर. 


१५९ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, बीड. 
१६ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, बीड 
६१ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंबेजोगाई (बीड) 


१६२ कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बीड (१) 


AN 


ae) ae) 
AV] €-/2 


oO} 0 
AN 
S 


AN 


ae) 


Oo oO 


Oo 
ae) 


wR 
१३५ 
a 
ae 
1१9 
i 
ve 
a 
वि 
Lael 
ea 
20) 
वि ही 
कि 
| 48 
ra 
हि के 
हि हि 
Eee! 
वि वी 
Ea 
in 
हळ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
१६३ 'कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बीड (२) 
६४ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद 
१६५ कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद 


१६६ कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 


६७ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी 


१६८ ।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, परभणी 


६९ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली 
सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रा. विभाग, अमरावती. 
१ सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रा.विभाग, अमरावती 
१७३ '।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती 
१७५ 'कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती 
७६ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अचलपूर (अमरावती) 
७८ ।कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग क्र.२, दर्यापूर (अमरावती) 


८२ '।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला 


१८३ ।कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, अकोला 


कार्यकारी अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, अकोला 
१८६ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगाव, बुलढाणा 


१८८ ।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बुलढाणा 


१ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 
९१ |।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद (यवतमाळ) 
९२ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पांढरकवडा (यवतमाळ) 


१९३ 'कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग, यवतमाळ 
१९४ कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, यवतमाळ (१) 
१९५ कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, यवतमाळ (२) 


ae) 


me) -0 -o 
S 
-5 


ळ 
poe) 


pio) 
wae) 


ios 


१७९ 
१८० 
१८१ 


ae) 


ae) 
N 


ae) 
N 
ळ | m 


i 
vo 


Oo 
A) 


ह 
ग 
Boa 
[a 
Es 
1? 
des 
3 
= 
Real 
i 
ies 
Rus 
caer) 
0) 
फॉ 
ce 
; 
at 
वि य 
डे 
is 
aR 
ieee 
Pa 
Eva 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम. 
र 
सहाय्यक मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रा. विभाग, नागपूर 
सहाय्यक मुख्य अभियंता (प्रशिक्षणार्थ राखीव), सा. बां. प्रा.विभाग, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. १, नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. २, नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. ३, नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (वैद्यकीय), सा. बां. विभाग, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प), नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर. (रा.म.मं.औरंगाबाद अंतर्गत) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा. 

२१२ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 

२१३  ।कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प (सा. बां.) विभाग, आर्वी (वर्धा) 
२१५ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १, गोंदिया 

२१६ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, गोंदिया 

२१८ | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-१, चंद्रपूर 
२१९ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-२, चंद्रपूर 
२२० ।कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, नागभीड (वंद्रपूर) 

२२१ arent अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, चंद्रपूर 


२२२ ।कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 


२२३ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अल्लापलली (गडचिरोली) 
२२५ ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, गडचिरोली. 
२२६ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, गडचिरोली. 


२०७ 
२०८ 
२०९ 


नल 


Oo 


बिड» हि 
२१० 
२११ 
१ 
२१४ 
Es 
१ 
२१७ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) प्रतिनियुक्‍तीवरील हंगामी पदे (१२१ प 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, रायगड 


४ 'कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, रत्नागिरी 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सिंधुदुर्ग 


२ 
३ 


कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रा.वि.व ज. विभाग, मंत्रालय, मुंबई (पुणे करिता) 
० 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सातारा 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सांगली 

Te 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोल्हापूर 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, धुळे 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जळगांव 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नंदुरबार 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अहमदनगर 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, औरंगाबाद 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, बीड 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नांदेड 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, उस्मानाबाद 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जालना 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, हिंगोली 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, परभणी 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, लातूर 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अकोला 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, यवतमाळ 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, अमरावती 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, बुलढाणा 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, वाशिम 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, गोंदिया 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, भंडारा 


A) 


०9८ | “८० 


अक 
aa 
ae 
aa 
ed 
el 
Lasers 
वि 


-o 
Glo] xo 


vo 


A) 
ae) 


A] 2 AJ} oO}; O]| - | -8 
oC] “८० ७) io 


A 
A 


AD 
we 


ATO] A] “2 
“० | (२ | 6 | -« 


ठ 


AN 
ae) 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, चंद्रपूर 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, वर्धा 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, मुंबई) (एकूण-२६ पदे) 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, पुणे) (एकूण-६ पदे) 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, औरंगाबाद) (एकूण-३ पदे) 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, नागपूर) (एकूण-७ पदे) 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. (शिबिर कार्यालय, अमरावती) 


कार्यकारी अभियंता, मुंबइ महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 


कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. वरळी, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. वरळी, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, मत्स्यव्यवसाय विभाग, मुंबई, 

सहायक मुख्य अभियंता, आदिवासी विकास विभाग, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता (सा.बां.) रस्ते सुरक्षा, परिवहन आयुक्त कार्यालय, वांद्रे पू.) मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, वाहतूक अभियांत्रिकी पथक, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, उपसंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालय, मुंबई, 

कार्यकारी अभियंता, पर्यटन संचालनालय, म.रा., मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, हहर अभियंता, भिवंडी निजामपूर sex महानगरपालिका, भिवंडी, ठाणे 
कार्यकारी अभियंता, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी 
कार्यकारी अभियंता, अंमलबजावणी कक्ष, नगर रचना विभाग, मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे 
कार्यकारी अभियंता, साखर आयुक्‍त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 

उप मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक (स्थापत्य), महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.(महा मेट्रो), पुणे 


शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.९०/ आस्था-१, 
दिनांक १८.०१.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता, विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 
कार्यकारी अभियंता, अंमलबजावणी कक्ष, नगररचना, नागपूर 


कार्यकारी अभियंता (स्था), श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी 


